उद्योग, 


राज्यसेवा मुख्य परीक्षा-२०१७ अन्वये शिफारस्प्राप्त 
ठरलेल्या व एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण 
कार्यक्रम-५ अंतर्गत प्रशिक्षण पुर्ण केलेल्या उद्योग 
अधिकारी (तां) (गट-ब) या संवर्गातील अधिकाऱ्यांना 
नियमित पदस्थापना देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
ऊर्जा व कामगार विभाग 


शासन आदेशा क्रमांक : टिआरएन-२०२०/५९/प्र.क्र.१६/उद्योग-३ 


मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 


विस्तारित इमारत, खोली क्रमांक १२७ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १० जून, २०२२ 


वाचा - १) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.टिआरएन- 
२०१३/प्र.क्र.८४/१३/१२-अ, दि.२०.१.२०१४ 


२) सामान्य प्रशासन 


न विभाग, कार्यालयीन आदेशा क्र.टिआरएन- 


०६१८/प्र.क्र.५१/सीपीटीपी-ब, दि.१७.१.२०२० 
३) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन अधिसूचना क्रमांक: एसआरव्ही- 
२०२०/प्र.क्र.४९/कार्या-१२, दि.१४.०७.२०२१ 
४) सामान्य प्रशासन विभाग पत्र क्र.टिआरएन-०१२२/प्र.क्र.०३/सीपीटीपी- 


ब, दिनांक 03 मार्च, २०२२ 


AINA आदेशा : 


महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या राज्यसेवा परीक्षा-२०१७ अन्वये उद्योग संचालनालयाच्या 


आस्थापनेवरील उद्योग अधिकारी (तां) गट-ब (वेतनश्रेणी एस-१५: ४१८००-१३२३००) या संवर्गात 
शिफारशीसाठी पात्र ठरलेल्या व सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भ क्रमांक १ येथील शासन 


निर्णयान्वये एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण धोरणांतर्गत (सीपीटीपी-५) अंतर्गत प्रशिक्षण पुर्ण करुन 
संदर्भ क्रमांक ४ येथील पत्रान्वये या विभागाकडे विभागीय संवर्ग वाटप करण्यासाठी पाठविण्यात 
आलेल्या अधिकाऱ्यांना खालील परिच्छेद-२ मध्ये नमुद अटींच्या अधीन राहून त्यांच्या नावासमोर 


स्तंभ क्रमांक ३ येथे नमुद ठिकाणी नियमित नियुक्‍ती देण्यात येत आहे. 


अ.क्र कर्मचाऱ्यांचे नांव पदस्थापनेचे ठिकाण शेरा 

| 9 | 2 3 1 a 

Pa श्री.कमलेशकुमार पारसमल जेन जिल्हा उद्योग केंद्र, वर्धा रिक्‍त पदी 
2 श्री. अजिक्य अशोक आजगेकर जिल्हा उद्योग केंद्र, औरंगाबाद रिक्‍त पदी 
३ | श्री.विकी पुंडलिकराव खिराळे जिल्हा उद्योग केंद्र, पालघर रिक्‍त पदी 
४ | श्री.संतोष चरणदास बनसोड जिल्हा उद्योग केंद्र, अकोला रिक्‍त पदी 
५ | श्री.सचिन रघुनाथ मेमाणे जिल्हा उद्योग केंद्र, ठाणे रिक्‍त पदी 
६ | श्रीमती अश्विनी भारत कोकाटे जिल्हा उद्योग केंद्र, पुणे रिक्‍त पदी 


शासन आदेशा क्रमांकः टिआरएन-२०२०/५९/प्र.क्र.१६/उद्योग-३ 


२. उपरोक्त तक्त्यात नमूद अधिकाऱ्यांची नियुक्‍ती खालील अटी व शातींच्या अधीन राहील. 
अ) सदर ares संबंधित अधिकाऱ्यांनी सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भ क्रमांक २ 
येथील कार्यालयीन आदेझातील अटींच्या अधीन राहून निर्गमित करण्यात येत आहेत. 
ब) उपरोक्त अधिकाऱ्यांचा परिविक्षाधीन कालावधी संपुष्टात आणण्याचे आदेश सामान्य 
प्रशासन विभागामार्फत स्वतंत्ररित्या निर्गमित करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे संदर्भ 
क्रमांक ४ अन्वये निश्चित केलेली ज्येष्ठता यादी ही अधिकाऱ्यांनी परिविक्षा काळावधी 
समाधानकारकरित्या पूर्ण करण्याच्या अधीन आहे. 
३. विकास आयुक्त (उद्योग) यांनी संबंधित उद्योग अधिकारी (तां) गट-ब यांना पदस्थापनेच्या 
ठिकाणी रुजू होण्याच्या दृष्टीने आवश्‍यक कार्यवाही तातडीने करावी, त्याबाबतचा कार्यपालन 
अहवाल शासनास सादर करावा. तसेच सदर अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीच्या दिनांकास त्यांचे नाव 
उद्योग अधिकारी (तां) गट-ब संवर्गाच्या ज्येष्ठता यादीत समाविष्ट करावे. 
8. सदर झासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०६१०१७२०२३८८१० असा आहे. सदर आदेडा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Ravindra ४ Gurav 


(रविंद्र गुरव) 
शासनाचे सह सचिव 
प्रति, 
विकास आयुक्त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, नवीन प्रशासकीय इमारत, मुंबई 
प्रत, 
१. मा.मंत्री (उद्योग) यांचे खाजगी सचिव 
२. मा.राज्यमंत्री (उद्योग) यांचे खाजगी सचिव 
३. अपर मुख्य सचिव (उद्योग) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक 
४. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (*पत्राने) 
५. उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (१२/१६-ब), मंत्रालय, मुंबई. 
६. महालेखापाल, (लेखा अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर 
७. सर्व उद्योग सहसंचालक, विभागीय कार्यालय 
८. संबधित महाव्यवस्थापक, जिल्हा उद्योग केंद्र 
९. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
१०.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी 
११.संबधित जिल्हा कोषागार अधिकारी 
१२.संबंधित सर्व उद्योग अधिकारी (तां) गट-ब (उद्योग संचालनालयामार्फत) 
१३.निवडनस्ती (उद्योग-३). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


